राज्य शासनाच्या सहकार्याने विविध 
सामाजिक संस्थानां सर्व सामान्य नागरीकांना 
आरोग्य विषयक सेवा पुरविण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ११/आरोग्य ३अ 
१० वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकूल इमारत 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: १४ मे, २०१९ 


वाचा - 

१) सह संचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. यांचे पत्र क्रमांक : राआसोम/॥॥0(। सादर 

करणेबाबत/९२६८६-६८९/२०१९ दि. ७/१/२०१९ 
२) अति.संचाळक (आरोग्य संस्था मार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम) आरोग्य सेवा संचालनालय 
मुंबई WA क्रमांकः संआसे/माआ/टे-१/एमओयु/३८१८/२०१९ दि. १७/१/२०१९ 

प्रस्तावना - 

विविध सामाजिक संस्थानी राज्य शासनाच्या सहकार्याने सर्व सामान्य जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा 
पुरवण्याबाबत सामजस्य करार (MOU) करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री 
महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ११/२/२०१९ रोजी विविध संस्थे समवेत सामंजस्य करार करण्यात आलेले 
आहे. सदर करारा नुसार कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्याचीबाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

राज्य शासनाच्या सहकार्याने सर्व सामान्य जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा पुरवण्याबाबत 
मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ११/२/२०१९ रोजी विविध संस्थां समवेत करण्यात आलेल्या 
सामंजस्य करारात नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यास शासनाची पुढील प्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र आरोग्य विषयक सेवेचा Tastes संस्थेचे नाव समन्वय अधिकारी 
दि प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे येथे वृध्द रुग्णांना | Institute — णि | वैद्यकीय अधिक्षक, 
आरोग्य faya सेवा देणे Geriatric Care with | Psychological प्रादेशिक 
Health, Thane 
Regional Thane Mental Hospital) मनोरुग्णालय ठाणे 


२ | जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी आणि नंदुरबार येथे | Spine — Foundation, | आयुक्‍त तथा संचालक 
स्पाईन केअर सेंटर विकसीत करणे आणि त्या | Mamba आरोग्य सेवा 
करीता आशा व ग्रामीण आरोग्य कर्मचा-यांना संचालनालय, मुंबई 

प्रशिक्षण देणेबाबत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ११/आरोग्य ३अ 


राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम योजने अंतर्गत 
जिल्हा रुग्णालयास बालरोग शास्त्रक्रिया सेवा 
पुरविण्याबाबत. 


Indian Association 
for Paediatric 
Surgeon (IAPS) 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


जन्मजात हृदय रोग असलेल्या मुलांना विना 
शुल्क आरोग्य विषयक सुविधा देण्याबाबत. 


Satya Sai Sanjavani 
Center for Child 
Heart Care Kharghar 
Navi Mumbai 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


4 


१० लक्ष लोकांची नेत्र तपासणी करण्याचे उदिष्ट 
तसेच निवडक प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर नेत्र 
तपासणी केंद्र विकसित करण्याबाबत. 


Vision India, 


Mumbai 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


मानसिक आरोग्य कायद्याची अमंलबजावणी 
करण्याकरीता तात्रीक सहकार्य करण्याबाबत. 


Tata Education And 
Development Trust, 
Mumbai 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


कन्सर ग्रस्त बालरुग्णांवर उपचार करण्या-या 
विशोषज्ञांची क्षमता विकसीत करणेबाबत. 


Cankids...Kidscan, 
National Society for 
change for 
Childhood Cancer in 
India, New Delhi 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात 
प्रतिबंध व नियंत्रण कार्याक्रमा अंतर्गत उपचार 
करण्यासाठी सहकार्य करणे. 


Piramal Swasthya 
Management and 
Research Institute, 
Hyderabad 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


घर वापसी प्रकल्प - घर वापसी या कार्यक्रमातंर्गत 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे येथे ब-या झालेल्या 
महीला मनोरुग्णांना सन्मानांने जगण्याकरीता 
प्रयत्न करणे. 


Bapu Trust उठा 
Research On Mind 
and Discourse, Pune 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


| 


१०४ या हेल्पळाईनच्या बळकटी करणासाठी व 
लर्नीग डिसअबीलटी बाबत. 


Mumbai 
Trust, 


Project 
Charitable 
Mumbai 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


शि 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथील सेवा 
सुधारण्याबाबत तसेच समुदाय मानसिक आरोग्य 
कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी एका तालुक्याची 
निवड करणे. 


The Banyan Trust, 
Chennai 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


१२ 


गडचिरोळी आणि पालघर जिल्हयात मृत्युच्या 
कारणाचे सर्वेक्षण करणे आणि नागरी नोंदणी 
सक्षम करणे. 


Tata Trust, Mumbai 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


१३ 


राज्य मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचे 


बळकटीकरण करणे. 


Indian Law Society, 
Pune 


आयुक्‍त तथा संचालक 
आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ११/आरोग्य ३अ 


१४ मानसिक आरोग्य कायदा, २०१७ च्याबाबत | Indian Law Society, आयुक्‍त तथा संचालक 


कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी मदत करणे. Pune 


आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 


२ Ta नमूद करण्यात आलेल्या सर्व संस्था कडून तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागा मार्फत 
सामंजस्य करारा मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शार्ती प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


३ सदर कार्यक्रमाबाबतचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल उपरोक्त तक्‍तयात नमूद केलेल्या संस्थांनी समन्वय 


अधिकारी यांच्या मार्फत शासनास सादर करावा. 


४ उपरोक्त तक्‍तयात नमूद केलेल्या संस्थेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सदर सामंजस्य करारा नुसार 
saad ते सहकार्य सर्व क्षेत्रीय कार्यालयानी/सर्व संबंधीत रुग्णालयांनी करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५१०१५३८५५५११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra 
Shamraoji 
Kaurte 


Wd, 


Cc Av AD LO 


५. संचालक, ( कुटुंब कल्याण) आरोग्य सेवा, पुणे 


मा. मुख्यमंत्री, यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 

मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुंटूंब कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुंटूंब कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77ad5 
Oaba9dc28bb3 1a482e03c7ee7b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368faa 
24e20d6f8985f5 101 18e6fc1af8b04a443ee8, 
cn=Rajendra Shamraoji Kaurte 

Date: 2019.05.14 04:11:39 -07'00' 


(रा.शा. कौरते) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


६. अति.संचाळक (आरोग्य संस्था मार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम) आरोग्य सेवा 


संचालनालय मुंबई 


७. सह.संचालक (असंसर्गजन्य रोग )/ ( मानसिक आरोग्य) आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
८. सह संचालक (रुग्णालये राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ११/आरोग्य ३अ 


९. सह संचालक (प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
१०.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


११.उपसंचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे/ पुणे/कोल्हापूर/ औरंगाबाद/ लातूर / 
नाशिक / अकोला/ नागपुर. 

१२.सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 

१३.वरील तक्त्यात नमूद करण्यात आलेले संस्थांचे प्रतिनिधी. 


I. 


IL. 


I. 
IV. 


V. 
VI. 


VII. 


XI. 


Institute For Psychological Health 9" floor Shri Ganesh Darshan Between 
Hari Niwas Circle Teen Petrol Pump LBS Marg Thane-400602 


Spine Foundation, 310/Omate House, 8" floor Veer Savarkar Marg Dadar 
west, Mumbai 400016 


Indian Association of Paediatric Surgeons, Chennai 


Sri Sathya Sai Sanjeevani Center For Child Heart Care, Plot No-2 Sector 38, 
Kharghar-410210, Raigad District, Navi Mumbai 


Vision Foundation of India, 5, Babulnath Road, Mumbai-400 007 

Tata Education and Development Trust, Bombay House, 24, Homi Mody 
Street, Mumbai 400001 

Cankids...Kidscan, National Society for change for Childhood Cancer in 
India, Vasant Vihar, New Delhi. 

Piramal Swasthya Management and Research Institute, Plot No. 120, beside 
Satya Sai Nigamagamam, Srinagar Colony Main Road, Hyderabad-500073 
Bapu Trust For Research On Mind and Discourse, A-4/38 Ujwal Park 
Housing Society, NIBM Road, Kondhwa, Pune-411048 

Project Mumbai, 5 Ghar Mandir, Lallubhai Park road near Masrani Hospital 
Andheri West Mumbai-400058 

The Banyan, 6" Main Road Mogappair ERI Scheme, Mogappair West, 
Chennai 600037 

Indian Law Society, ILS Law College Campus, Chiplunkar Road, or Law 
College Road, Pune-411004 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


